महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग, 


हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम काम रोड, 
मंत्रालय विस्तार इमारत, ५ वा मजला, मुंबई-४०० ०३२ 


दूरध्वनी क्रमांक:- ०२२-२२०२५४२६ Email ID:- vishal.teke@nic.in 
क्रमांक: संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.२५५ /९-ओ दिनांक:१३ /०९/ २०२३ 
संदर्भ:--१) शासन अधिसूचना,सामान्य प्रशासन विभाग,क्र.एसआरव्ही-२००४/प्र.क्र.१५/१२, 
दि.२५/०५/२००६. 
२) शासन अधिसूचना, सामान्य प्रशासन विभाग,क्र.पीओडी-१००७/प्र.क्र.९/१८(र.व का), 
दि.१४/११/२०१३. 


3) शासन परिपत्रक,सामान्य प्रशासन विभाग,क्र.संकीर्ण-२०१२/प्र.क्र.५४/१८ RAPT), 
दि.११/०८/२०१४. 
कार्यालयीन आदेशा 


संदर्भाधीन शासन अधिसूचनेव्दारे महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय 
कर्तव्ये पार पाडताना होणार्‌ या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ हा राज्यात लागू करण्यात आलेला आहे. 
त्याचप्रमाणे या अधिनियमातील प्रकरण ३ करीता शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध नियम 
२०१३ तयार करण्यात आले असून ते दिनांक १४ नोव्हेंबर, २०१३ च्या अधिसूचनेव्दारे राज्यात लागू करण्यात आले 
आहेत. 

त्यानुषंगाने या कार्यासनाशी संबंधीत विषयाच्या बाबतीत सोबतच्या deat दर्शविल्याप्रमाणे निर्णय 
घेण्यासाठी सादरीकरणाचे स्तर निश्चित करण्यात येत आहेत. तथापि, वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे निदेश असल्यास किंवा 
काही विशिष्ट अपवादात्मक प्रकरणी आवश्‍यकता भासल्यास प्रकरणपरत्वे योग्य तो बदल करण्यात येईल. तसेच 
धोरणात्मक बाबींच्या प्रकरणात दि.११/०८/२०१४ च्या परिपत्रकात नमूद केल्यानुसार सादरीकरणाचे तीनपेक्षा 
अधिक स्तर असतील. 

सदर आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या////५/.॥॥8१8/891॥9.9०५.॥॥ या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०२३०९१३१८०६०३५५०१ असा आहे. हा आदेशा डिजिटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्र राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. VISHAL bee rr क भव 


AND ADF DEPARTMENT, 
2.5.4.20: 5a7424e4c5b594d9cb1798ac47cf07 dB#7d496693efc 
58a7721 fc92, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


j = ashtra, 
D A TI A T RAY T EKE serialNumber=8EB1C9B88DDF43COCCD87A95BD631AD3EE730CD 
B839A8115F112376617EAE32F, cn=VISHAL DATTATRAY TEKE 
Date: 


2023.09.13 18:08:52 +05'30° 


(विशाल द. टेके) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


मा.अपर मुख्य सचिव ( कृषि) यांचे स्विय सहाय्यक, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय,मुंबई. 
उप सचिव (फलोत्पादन ),कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय,मुंबई. 

उप सचिव(र.व का.), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

कृषि व पदुम विभागातील सर्व कार्यासने, मंत्राळय,मुंबई. 

निवड नस्ती/ 8-31 


(कार्यालयीन Aa क्रमांक: संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.२५५ /९-अ, दि. १३/०९/ 2023 चे जोडपत्र) 


शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २०१३ मधील नियम ४ अंतर्गत कार्यासनाशी संबंधीत बाबींवर अंतिम निर्णय घेण्याच्या दृष्टीने प्रकरणे सादर 
करण्याबाबत अधिकारांचे तीन स्तर निर्धारित करणे. 


विषय कार्यासनाकडून हाताळले जाणारे कामकाज सादरीकरणाचे ३ स्तर अंतिम निर्णय । आदेशा निर्गमित करण्यास 
घेण्यास सक्षम सक्षम प्राधिकारी 
प्रथम व्दितीय तृतीय प्राधिकारी 
qe पुरस्कृत एकात्मिक | १) धोरणात्मक निर्णय कार्यासन उप सचिव अपर मुख्य मंत्री-कृषी)/ | कार्यासन अधिकारी /उप 
फलोत्पादन विकास अभियान अधिकारी सचिव (फलोत्पादन) | सचिव/ अपर मुख्य सचिव 
योजना. २) योजनेतर्गत वित्तीय मान्यता व प्रशासकोय मान्यता | कार्यासन उप सचिव अपर मुख्य । अपर मुख्य सचिव | कार्यासन अधिकारी / 
२)केंद्र पुरस्कृत प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न | प्रदान करणे अधिकारी सचिव उप सचिव 
प्रक्रिया उद्योग योजना. ३) केद्र शासन / महालेखापाल कार्यालयाशी । कार्यासन उप सचिव अपर मुख्य |। अपर मुख्य सचिव उप सचिव / 
३मुख्यमंत्री कृषि व अन्न प्रक्रिया पत्रव्यवहार अधिकारी सचिव अपर मुख्य सचिव 
योजना. ४) विधानमंडळाशी संबंधित सर्व कामकाज कार्यासन उप सचिव अपर मुख्य मंत्री-(कृषी )/ कार्यासन अधिकारी / 
४)स्व.भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग अधिकारी सचिव (फलोत्पादन) उप सचिव 
लागवड योजना. ५) जनतेच्या तक्रारी व विविध मागण्याबाबतच्या पत्रावर | कार्यासन उप सचिव | उप सचिव कार्यासन अधिकारी / 
पोसिट्रस इस्टेट योजना क्षेत्रिय कार्यालयाकडून माहिती मागवून प्रकरणे सादर | अधिकारी उप सचिव 
६हिंगोळी ( हळद ) संशोधन व | करणे. 
प्रशिक्षण केंद्र योजना. ६)आयुक्‍्त (कृर्षि,व इतर यंत्रणेकडुन माहिती / | कार्यासन उप सचिव शिक उप सचिव कार्यासन अधिकारी / 
७)नारळ विकास बोर्ड पुरस्कृत विविध स्मरणपत्रे पाठविणे. अधिकारी उप सचिव 
बाबींकरिता एकत्रित तरतूद. ७विनियोजन लेखा संबंधित बाबी. कार्यासन उप सचिव अपर मुख्य |। अपर मुख्य सचिव | कार्यासन अधिकारी / 
८)प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेंतर्गत अधिकारी सचिव Sea 
नारळ विमा योजना. ८) आपले सरकार, पी.जी.पोर्टलळ, वि.का.क व इतर | कार्यासन उप सचिव णि उप सचिव कार्यासन अधिकारी / 
९)आदिवासी परसबाग योजना. ऑनलाईन सेवांबाबत येणाऱ्या संदर्भावर कार्यवाही | अधिकारी उप सचिव 
१०राष्ट्रीय आयुष अभियान. करण्याबाबतची प्रकरणे 
११काजू फळपिक विकास योजना ९) न्यायालयीन प्रकरणे कार्यासन | उप सचिव (९ओ/ | अपर मुख्य | अपर मुख्य सचिव | कार्यासन अधिकारी / 
अधिकारी | उप सचिव(विधी) | सचिव उप सचिव 
१०)माहितीचा अधिकार कार्यासन io __ कार्यासन कार्यासन अधिकारी 
अधिकारी अधिकारी 


